उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदळलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१७/प्र.क्र.१४८/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ३० मे, २०१८. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१,४(२),४(३),४(४),४(५) व ६ मधील तरतूदीनुसार सहकार 
विभागातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या 
नांवासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदल्या करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व ठिकाण नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 
शि श्री. जी.जी.वालदे, | जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वर्धा 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
अमरावती 
२ श्री.ए.बी.कडू , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वर्धा 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजिकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे 
सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची 
तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आव्यक कार्यवाही सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे 
यांनी करावी. 

३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११४४३५०१९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharas! =C 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Manjiri and Tete Deprman psleosent3t eae 


‘0-Operation Marketing 
ras 


, t= tra, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d67517f30d81444f3844833dfc7c86d4244ee107 


5c97¢713180, 


Ganeshbhushan Josytt- amuses 


, cn=Manjiri 
Date: 2018.06.01 14:43:26 +05'30" 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१७/प्र.क्र.१४८/५-स 


षु . 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१६५. 
१६. 


संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती,वर्धा, नागपूर. 

सर्व संबधित अधिकारी 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक. 

अपर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (Tara) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


